PFMS प्रणाली अंतर्गत डावी कडवी विचारसरणीने 
तीव्र स्वरुपात प्रभावित झालेल्या गडचिरोली 
जिल्ह्याकरिता पायाभूत व अन्य सुविधा यासाठी विशेष 
केंद्रीय सहाय्य (Special Central Assistance) 
योजनेअंतर्गत केंद्राकडून प्राप्त निधी सदर योजनेच्या 
SNA खात्यामध्ये जमा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१००(भाग-१)/विशा-१ ब 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २ मे, २०२४. 
वाचा- 
१. केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाचे पत्र BH. 9(93)/PFMS/FCD/2020, दि. २३/३/२०२१. 
२. केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्राळयाचे पत्र क्र. १-१८०१५/०९/२०२२-1//९-॥, दि. २५/४/२०२२. 
3. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३५/कोषा प्रशा-४, दि. १/७/२०२१. 
४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. योजना २०२१/प्र.क्र. ४५/अर्थ-१, दि. १/८/२०२२. 
५. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.- ॥-१८०१५/२६/२०२३-//₹-॥, 
दि.२१.०३.२०२४, 


प्रस्तावना- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच, निधी विनियोगाच्या 
प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. १ व क्र.२ वरील 
आदेशान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी Public Finance Management System (PFMS) द्वारे 
वितरीत करण्यासाठी सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन 
वित्त विभागाने संदर्भ क्र. 3 वरील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरणासाठी 
PFMS चा वापर करण्याच्या अनुषंगाने सूचना दिलेल्या आहेत. 


२. त्यानुसार गृह विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी संदर्भ क्र. ४ वरील 
शासन निर्णयान्वये नोडल अधिकारी व प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता Single Nodal Agency 
(SNA) ची नेमणूक करण्यात आली आहे. Special Central Assistance (SCA) योजनेसाठी उप 
सचिव (विशा-१ ब), गृह विभाग यांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांचे 91918 Nodal Agency 
(SNA) खाते स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये उघडण्यात आले आहे. 


३.  यानुषंगाने नमूद करण्यात येते की, आतापर्यंत सदर योजनेंतर्गत BEAMS प्रणालीवर निधी 
वितरीत करण्यात येत होता व तद्नंतर संबंधित कार्यालयांच्या DDO यांना निधी वितरीत केला जात 
होता. त्यानंतर संबंधित DDO कडून संबंधितांना देयके अदा करण्यात येत होती. 


४. आता, केंद्र शासनाच्या दि. २३/३/२०२१ व दि. २५/४/२०२२ च्या पत्रातील निर्देशानुसार चालू 
वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मध्ये BEAMS प्रणालीवरील निधी PFMS अंतर्गत SNA खात्यावर जमा करणे 
AAI आहे. वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मध्ये विशेष केंद्रीय सहाय्य योजना अंतर्गत वित्त विभागाने बिम्स 
प्रणालीवर खर्चासाठी उपलब्ध करुन दिलेला निधी SNA खात्यामध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१००(भाग-१)/विशा- 9 ब 


शासन निर्णय:- 


केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठीचा निधी PrMS प्रणालीद्वारे वितरीत करण्याबाबत केंद्र 
शासनाच्या निर्देशानुसार सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीतून BEAMS 
प्रणालीवरील केंद्राचा रु. १,७३,००,०००/- (रु. एक कोटी त्र्याहत्तर लक्ष फक्त) इतका निधी PFMS 
अंतर्गत या योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा करण्याची मान्यता केंद्र शासनाने दि.२३.३.२०२१ व दि. 
२१/०३/२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना/अटी व शा्तींच्या अधीन राहून देण्यात 


येत आहे. 


२. PFMS अंतर्गत या योजनेच्या SNA खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार्‍या निधीचा तपञ्ीील 
खालीलप्रमाणे असून यासाठीचा खर्च सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध अनुदानातून 


भागविण्यात येईल. 
लेखाशीर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीत SNA खात्यावर 
तरतूद रु. जमा करावयाची 
रक्‍कम रु. 
मागणी क्र. बी-१०, ३१- सहायक ३०,००,००,०००/- १,७३,००,०००/- 
४०५५ पोलीसांवरील अनुदाने 
भांडवली खर्च (००) (सशती 
२०७ राज्य पोलीस (वेतनेतर) 
(00)(92) नक्षलग्रस्त 
गडचिरोली 
जिल्ह्यासाठी पायाभूत 
सेवा व सुविधा (४०५५ 
०२७९) 
३. “विशेष केंद्रीय योजना” या योजनेसाठी SNA खात्याचा तपशील खालीलप्रमाणे:- 
खात्याचे नाव Special Central Assistance (SCA) 
बँकेचे नाव स्टेट बँक ऑफ इंडिया 
शाखा मंत्रालय 
IFSC Code SBINOOG 9428 
बॅक खाते क्रमांक ४०५४६९०३५३७ 


४ सदर रक्‍कम आहरित करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कक्ष अधिकारी/अवर सचिव 
(रोख शाखा), गृह विभाग तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून उपसचिव/सह सचिव (रोख शाखा), गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


प्‌. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आली आहेत. 


६. वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 3३०६/२०२४/व्यय-७, दि.१९/०४/२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या 


मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स-०५१९/प्र.क्र.१००(भाग-१)/विशा-१ ब 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५०२१२०८०४६१२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJESH SHALIGRAM GOVIL 
RAJESH IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
179८१९९783 83844: 

a, 


SHALIGRAM GOVIL 2 


(राजेश गोविल) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रत: 
१. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली 
२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
४. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षल विरोधी अभियान), नागपूर. 
६. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपूर. 
७. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, गडचिरोली 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, गडचिरोली 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली 
११. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-७/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. संग्रहार्थ नस्ती / निवडनस्ती (वि.शा. १ बो 


(88 8443 


शर 
89160600712978६६08009 
H SHALIGRAM 600 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


